पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचारी 
यांच्या प्रशिक्षणावरील खर्चाकरीता नविन 
लेखाशीर्ष निर्माण करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पोलळीस-१४२२/प्र.क्र.४९/पोल-५अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ जून, २०२२ 


वाचा :- 
१) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके यांचे पत्र क्र. अपोमसं (प्रशि)/लेखा-१/ 
नवीन लेखाशीर्ष (प्रशिक्षण खर्च/१७/२०२२/२९३, दि.३१.०१.२०२२ 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), पोलीस महासंचालक कार्यालय यांचे पत्र क्र. 
पोमसं/३३/७१२५/ तपशिलवार शिर्ष उघडण्याबाबत / ५८/२०२१-२२, दि.११.०२.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र पोळीस दलातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सर्व पोळीस अधिकारी /कर्मचारी यांना 
विविध सेवांतर्गत प्रशिक्षण दिले जाते. पोलीस घटक कार्यालयातील १० वर्षे, २० वर्षे व ३० वर्षे सेवा पूर्ण 
झालेल्या पोलीस कर्मचा-यांना किमान दोन आठवडे कालावधीचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच 
पोलीस उप अधिक्षक व पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिका-यांना देखील विशेष सेवांतर्गत प्रशिक्षण 
दिले जाते. सदरचे प्रशिक्षण हे महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालय, 
नाशिक तसेच १० पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामार्फत देण्यात येते. अधिकारी/कर्मचारी यांना देण्यात येणा-या 
प्रशिक्षणासाठी सर्व पोलीस घटक कार्यालयाकडून प्रशिक्षण केंद्रांना प्रशिक्षण शुल्क अदा करावे लागते. 
सद्यस्थितीत प्रशिक्षण शुल्क खर्च भागविण्याकरीता स्वतंत्र लेखाशीर्ष उपलब्ध नसल्याने सदर खर्चाच्या 
प्रयोजनाकरीता स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षणावरील खर्चाकरिता खालील प्रमाणे 
नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-१४२२/प्र.क्र.४९/पोल-५अ, दि.०३ जून २०२२ 


मराठी English 
मागणी क्र. | बी-१ Demand | B-1 
No. 
मुख्य २०५५ पोळीस Major 2055 Police 
लेखाशीर्ष Head 
उपमुख्य ७ Sub Major शि 
लेखाशीर्ष Head 
गौण शीर्ष ००३ प्रशिक्षण Minor 0003 Training 
Head 
गट शीर्ष (००) Group (00) 
Head 
उप गट शीर्ष | (००(०७) जिल्हा पोलीस | Sub Group | (00)(07) | Training of Officers 
बलातील Head a Staff of District 
olice Force 
अधिकारी व 
कर्मचारी यांचे 
प्रशिक्षण 
अनिवार्य अनिवार्य Committed Committed 
/कार्यक्रम /Scheme 
भारीत दत्तमत Charged Voted 
योजनेचा २०५५ए१९५ Scheme 2055A195 
संकेतांक Code 
उद्दिष्ट शीर्ष । ५० इतर खच Object 50 Other Charges 
Head 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २१/२०२२/अर्थ-११, व 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१,महाराष्ट्र यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ख.वि/चा-१/गृह 
विभाग/यूओआर-०१/२०२२-२३/२३, दि.१२.०४.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमीत करण्यात 
येत आहे. 

8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०३१३०६३६६९२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, श्या कवच 
GAIKWAD GANESH ५» 


SUDAM 


(गणेंठ गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-१४२२/प्र.क्र.४९/पोल-५अ, दि.०३ जून २०२२ 


२. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

३. अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना), पोलीस महासंचालक कार्यालय,मुंबई 
४. अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन),पोलीस महासंचालक कार्यालय,मुंबई 

५. सर्व पोळीस आयुक्त /सर्व पोलीस अधीक्षक 

६. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 

७. सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये 

८. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२.कक्ष अधिकारी (अर्थ-११), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.कक्ष अधिकारी (अर्थ-१),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१४.निवडनस्ती (पोल-५अ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


